महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . ३३ ) गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४३ पृष्ठे - ८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ७६ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा ७७ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
६६५ 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

६७० 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


मराठा आरक्षण / ओबीसी आरक्षण संदर्भात मा . सर्वोच्च न्यायालयाने 
दिलेल्या निकालाने मराठा / ओबीसी समाजात असंतोष असून त्या अनुषंगाने 
विविध राजकीय पक्ष / संघटनांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 


पोलीस आयुक्त मुख्यालय यांजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 


आहे . 


आदेश 


क्र . विशा -५ / आदेश / औ.बाद / २४० ९ / २०२१.- ज्या अर्थी माझे असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे 
त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आलेले आहे . 


राज्य शासनाने मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने त्या 
विरोधात विविध राजकीय पक्ष / संघटना यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
घेण्याची शक्यता आहे . 

संसदेत कृषी विधेयक मंजूर झाले असून सदर विधेयकास शेतकरी , 
विविध राजकीय पक्ष / संघटना यांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने त्यांचेकडून 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 

औद्योगिक तसेच इतर संघटीत / असंघटीत कामगार संघटनांकडून 
त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 


आहे . 


दि . १३/०८/२०२१ रोजी नागपंचमी व अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी 
आहे . 


दि . १५/०८/२०२१ रोजी स्वातंत्र दिन आहे . 


इंधन दरवाढी विरोधात शासनाविरुध्द विविध राजकीय पक्ष / संघटनांकडून 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 

आगामी काळात महानगरपालिके तर्फे मालमत्ता कर वसुली मोहीम 
राबविण्यात येणार असुन त्यास काही नागरिकांकडून , राजकीय पक्ष 
संघटनांकडून विरोध होऊन त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
शक्यता आहे . 


दि . २०/०८/२०२१ रोजी मोहरम ( ताजिया ) आहे . 


दि . २२/०८/२०२१ रोजी नारळी पौर्णिमा व रक्षाबंधन आहे . 


औ . भाग १-३३ 


६६५ 


६६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


औरंगाबाद शहर हे संवेदनशिल असल्याने कायदा व सुव्यवस्था तसेच 
सार्वजनिक शांतता अबाधीत राहावी आणि कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये 
म्हणुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे जरुरीचे वाटते . 


सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
१३/०८/२०२१ चे ००.०१ वाजे पासून ते दि . २७/०८/२०२१ चे २४.०० 
वाजेपावेतो 


लागु राहील . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 


सदर आदेशाचे अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आमचे अधिनस्थ 


वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक 
शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी , महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी डॉ . निखिल गुप्ता , पोलीस आयुक्त , 
औरंगाबाद शहर असे आदेशित करीत आहे . की , औरंगाबाद पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति व्यतिरिक्त 
अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्तीस . 


परिमंडळाचे सर्व पोलीस उप - आयुक्त विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त 
ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना प्राधिकृत करीत आहे . 


मी पुढे असेही नमुद करतो की , सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल . 


( अ ) शस्त्रे , सोटा , तलवार , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , काठया किंवा 
लाठया , किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ११/०८/२०२१ 
रोजी काढण्यात आला आहे . 


. 


औरंगाबाद , ११ ऑगस्ट , २०२१ . 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही . 


डॉ . निखील गुप्ता , 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने 
बाळगु नये , जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही . 


पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद शहर . 


( ड ) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही . 


२ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करु , नये गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये . 


वाचा : - १ ) मा . सहकार आयुक्ता व निबंधक , सहकारी संस्था म.रा. 
पुणे -१ यांचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / स.आ ..- ५ खर्च वसूली आदेश / 
२०१८ दिनांक ६/४/२०१८ . 


( फ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल . किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करु नये , सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये , त्याचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेसे प्रसार करता येणार नाही . 


२ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 
स.आ. - ५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक 
३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , किसान नागरी सहकारी बँक लि . 
परभणी यांचे पत्र दिनांक ७/०६/२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम अन्वये आदेश 


तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे , मोर्चा , मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अत्यविधी , विवाह समारंभ 
आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय 
कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , , 

आणि 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार 

घेतलेल्या 
कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही . 


क्र . जिउनि / कलम -१५६ / अधिकार / किसाबँक / १४२३ / २०२१.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये किसान नागरी 
सहकारी बँक लि . परभणी जि . परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ३०/०६/२०२१ ते ३१/३/२०२२ 
या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४३ 


६६७ 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधियाचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


श्री . पवार पांडूरंग गुलाबराव 


सहा.व्यवस्थापक 


जि . परभणी 


विषेश वसूली व विक्री 

अधिकारी 


अटी : 


१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर 


शब्दाचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी त्याच्य 
नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे . 


करावी . 


२. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ता . परभणी यांनी वेळोवेळी 


१०. वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यनुसार 


वसूलीची माहीती व आढावा घ्यावा . 


वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म.रा. 


३. सदरचे अधिकार हे सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करिता असतील . 


पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ अन्वये 
आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 


४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 


भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी . 


नाही . 


५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकाऱ्याची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 


११. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ 
दि बेसिन काथेलिक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली 


करण्यात यावी . 


६. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 


१२. वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कापता येणार नाही . 
संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 


अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 


अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 


व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 


यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


७. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६ / ६ / २०१ ९ मध्ये 


१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 


निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 


करावा . 


परभणी , ३० जुन , २०२१ . 


८. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा / व.अ. / जप्त मा . / कब्जाबंदी ० ९ दिनांक २० / ३ / 
२०० ९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 


एम.बी. सुरवसे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी . 


सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये . 


९ . वसूली अधिकाऱ्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम 


६६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

१ ) मा . सहकार आयुक्ता व निबंधक , सहकारी संस्था म.रा. 
पुणे -१ यांचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / स.आ ..- ५ खर्च वसूली आदेश / 
२०१८ दिनांक ६/४/२०१८ . 

२ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 
स.आ. - ५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती दिनांक २०१८ दिनांक 
३१/१०/२०१८ . 

३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , वाल्मीकी अर्बन को - ऑप बँक लि . पाथरी 
जि . परभणी यांचे पत्र दिनांक १६/०७/२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम अन्वये 

आदेश 
क्र . जिउनि / कलम -१५६ / अधिकार / वाल्मीकी बँक / १७५१ / २०२१.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी एम.बी. सुरवसे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी या आदेशान्वये वाल्मीकी अर्बन 
को - ऑप बँक लि . पाथरी जि . परभणी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांका पासुन २६/०७/२०२१ ते ३१/३/२०२२ 
या कालावधी करीता प्रदान करीत आहे . 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधियाचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हूद्दा 


१ 


श्री . अशोक उत्तमराव नखाते 


वसूली अधिकारी 


जि . परभणी 


विषेश वसूली व विक्री 

अधिकारी 


अटी : 


१. प्रतिमाह विहीत नमुन्या वसूलीची माहीती या कार्यालयास सादर 
करावी . 

२. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ता . परभणी यांनी वेळोवेळी 
वसूलीची माहीती व आढावा घ्यावा . 

३. सदरचे अधिकार हे सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्या करिता असतील . 

४. थकीत सरचार्जची रक्कम १५ दिवसांचे आंत शासकीय कोषागारात 
भरणा करावी व चलनाची प्रत या कार्यालयास तात्काळ सादर करावी . 

५. प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकाऱ्याची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 

६. वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

७. आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ६ / ६ / २०१ ९ मध्ये 
निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 

८. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र.प्रशा / व.अ. / जप्त मा . / कब्जाबंदी ० ९ दिनांक २० / ३ / 
२०० ९ अन्वये सहकारी बँक व पतसंस्थांच्या विशेष वसुली अधिकारी यांनी 
जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या कर्जदाराकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही तो पर्यंत घेवू नये . 


९ . वसूली अधिकाऱ्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 
आणि किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा तत्सम 
शब्दाचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिकारी यांनी त्याच्य 
नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ व चे नियम १०७ अन्वये असे लिहावे . 

१०. वसूली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यनुसार 
वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म.रा. 
पुणे यांचे कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्या खालील नियम १०७ अन्वये 
आदेश दिनांक ६/४/२०१८ मध्ये नमुद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची रक्कम याशिवाय ईतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार 
नाही . 

११. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ 
दि बेसिन काथेलिक को - ऑप बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य इतर या याचिकेमध्ये 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसूली 
करण्यात यावी . 

१२. वसूली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कापता येणार नाही . 
संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१३. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावायाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


परभणी , २६ जुलै , २०२१ . 


एम.बी. सुरवसे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४३ 


६६ ९ 


४ 


६ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


अधिसुचना 


क्र . १०७० / सनिव / प्रशासन / एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / 
( एसआर ) /६६३/१०७०/२०.- मी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , 
संस्था , ता . वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे . की , महारुद्र बहुउद्देशिय 
धान्य अधिकोष सहकारी संस्था म . सातेफळ , ता . वसमत जि . हिंगोली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र . एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / 
( एसआर ) / ६६३ / २०२० , दिनांक २१/१२/२०२० असा आहे . 


क्र . १०८८ / सनिव / प्रशासन / एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / 
( एसआर ) /६७२/२०.- मी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , संस्था , 
ता . वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे . की , माँ जिजाऊ बहुउद्देशिय 
धान्य अधिकोष सहकारी संस्था म . गुंडा , ता . वसमत जि . हिंगोली ही 
संस्था महाराष्ट्र संस्था सहकारी अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र . एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / 
( एसआर ) / ६७० / २०२० , दिनांक २१/१२/२०२० असा आहे . 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे कलम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व 
उपवर्गीकरण “ सेवा साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आलेले आहे . 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे कलम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व 
उपवर्गीकरण “ सेवा साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आलेले आहे . 


कि . बा . फिसके , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वसमत . 


कि . बा . फिसके , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वसमत . 


५ 


७ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. सौ . एस.ए. कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा.क्र .१४६८ / २०२० , दिनांक ०३ नोव्हेंबर , २०२० अन्वये 
प्राप्त झालेला अर्ज . 


क्र . १०८५ / सनिव / प्रशासन / एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / 


( एसआर ) /६७०/२०.- मी , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , संस्था , 


२. सौ . एस.ए. कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा.क्र . १४६ ९ / २०२० , दिनांक ०३ नोव्हेंबर , २०२० अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


ता . वसमत याद्वारे अधिसुचना करीत आहे . की , गुंडेश्वर बहुउद्देशिय धान्य 
अधिकोष सहकारी संस्था म . गुंडा , ता . वसमत जि . हिंगोली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्र . एचएलआय / बिएमटी / आरएसआर / ( एसआर ) / 
६७०/२०२० , दिनांक २१/१२/२०२० असा आहे . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे कलम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व 


उपवर्गीकरण “ सेवा साधन संपत्ती संस्था ” असे करण्यात आलेले आहे . 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) /३८२६/२०१९.- सौ . एस.ए. कानशिडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांची 
दिनांक २० व २१ नोव्हेंबर , २०२० या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार 
( रजेमागील दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२० ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर , २०२० 
आणि रजेपुढील दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०२० या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १७ नोव्हेंबर , २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक २३ नोव्हेंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


कि.बा. फिसके . , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वसमत . 


६७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३७०१ / २०२० , 
दिनांक ४ नोव्हेंबर , २०२० . 


रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . एस.ए. कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा म्हणून काम 
पहातील 

जर सौ . एस.ए. कानशिडे , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सौ . एस.ए. कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
सौ . एस.ए. कानशिडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एन.के. कारंडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद , ० ९ नोव्हेंबर , २०२० . 


२. श्री . आय.एम.नाईकवाडी , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचा दिनांक ९ नोव्हेंबर , २०२० रोजी प्राप्त ई- मेल संदेश . 


३. श्री . आय.एम.नाईकवाडी , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . १२५७/२०२० , दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२० अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


श्रीमती . एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


८ 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) /३८७१/२०२०.- श्री . आय.एम. नाईकवाडी , ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
वरिष्ठ स्तर , अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक ८ व ९ नोव्हेंबर , २०२० या ( ०२ ) दोन दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आय.एम. नाईकवाडी , हे ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहात आहेत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. श्री . एन . के . कारंडे , दिवाणी स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा.क्र . 
१४६७/२०२० , दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०२० अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

क्र.काव्यावि / ( प्रशा ) /३८२७/२०२०.- श्री . एन . के . कारंडे , दिवाणी 
स्तर , उमरगा यांची दिनांक १० नोव्हेंबर , २०२० ते दिनांक १२ नोव्हेंबर , 
२०२० या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १३ नोव्हेंबर , 
२०२० या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक ० ९ नोव्हेंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१७ नोव्हेंबर , २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . के . कारंडे , हे दिवाणी स्तर , 
उमरगा म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री . एन . के . कारंडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . एन . के . कारंडे , दिवाणी स्तर , उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . एस.ए. कानशिडे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ०६ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

श्रीमती . एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


जर श्री . आय.एम. नाईकवाडी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 
श्री . आय.एम. नाईकवाडी , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , 
बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ९ नोव्हेंबर , २०२० 
रोजीचा कार्यभार हा श्री . व्ही.बी. घाडगे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , ०६ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


श्रीमती . एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


AR 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासाना राजापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ वे , राजपत्र क्र . २३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४३ / किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


नगरपरिषद सिल्लोड जि , औरंगाबाद यांजकडून 


उपरोक्त सर्व मला प्राप्त अधिकार नगरपरिषद , सिल्लोड चे 
सहायक नगर रचनाकार गट - ब राजपत्रीत श्री . ओम बळीराम लहाने 
यांना पुर्णतः अधिकार वापरण्यास क्षेत्रीय अधिकारी म्हणुन नियुक्ती 
करण्यात येत असुन वरील सर्व अधिकार सोपविण्यात येत आहे . 


अधिसुचना 


क्र.नापसि / आस्था / २०२१ / ६८७.- मी मुख्याधिकारी सय्यद रफिक 
कंकर नगरपरिषद , सिल्लोड महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे प्रकरण क्रमांक .०५ नियम क्रं .७८ 
ब नुसार तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
५३ ( ८ ) अन्वये मला प्राप्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
१ ९ ६६ मधील नियम . क्रं ५३,५४,५५ व ५६ चे अधिकार तसेच महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे 
प्रकरण क्र .११ मधील नियम १७६,१७७,१७८,१७ ९ , १८०,१८१,१८२,१८७ 


सदर अधिकारच्या अनुषंगाने नोटीस देणे , कार्यवाही करणे , अनाधिकृत 
बांधकाम / अतिक्रमणे निष्कासित करणे सदर बाबीचे गुन्हा नोंद करणे व 
अनुषंगीक सर्व कामे परिणामाच्या जबाबदारीसह व कायदेशीर दायीत्वासह 
कामे पार पाडावीत . करीता पुढील आदेशापर्यंत अधिकार प्रदान करण्यात 
येत आहे . 


सिल्लोड , 


०३ ऑगस्ट २०२१ 


व १८८ . 


सय्यद रफिक कंकर , 

मुख्याधिकारी , 
नगरपरिषद , सिल्लोड 


औ.भाग १ अ -२३ 


७६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ -२५ , २०२१ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४३ 


وای 


२ 


Proposed Modification 


BY The president Municipal Council Osmanabad Public 
Notice under Section 37 of Maharashtra regional and 

Town Planning Act . 1966 


Land Admeasuring tentatively 7.44 Ha . in Sy . No. 118 
reserved for site no . 39 , MHADA is proposed to be deleted 
from this reservation and included in residential zone . 


Ref . No. 


Date : 20.04.2021 


Public Notice 


क्र . ३२०५/२०२१ .-- Whereas the second revised 
development plan , of Osmanabad has been sanctioned by 
the Government of Maharashtra in Urban Development No 
TPS / 3409 / 1256 / CR / 299 / 2009 / UD - 30 Date - 04 / 04 / 2012 and came 
into effect from 15.05.2012 


And whereas , the notice is hereby published as 
required under section 37 of the said Act for inviting 
suggestions and objections from public on said modification , 
those persons who will give their suggestions and objections 
in writing to the council within one month from the publication 
of this notice , in Maharashtra Government Gazette will be 
considered by the council before submitting the said proposal 
to Government for sanction . 

The part plan showing the proposed modification to 
the said development plan is kept open for inspection of 
public in the office of municipal council on ail the working 
days . 


Whereas the Osmanabad Municipal Council under its 
General Body resolution No.04 Date - 21 / 12 / 2020 has resolved 
to effect the following modification under section 37 of the 
said Act to the said second revised plan viz . 


as per sanctioned D.P. 


Osmanabad , Date 20 / 04 / 2021 


Land Admeasuring tentatively 7.44 Ha . in Sy . No. 118 
reserved for site no . 39 , ' MHADA ( As shown in part plan ) . 


Makarand Shursen Rajenimbalkar 

President 
Municipal Council Osmanabad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


